आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरण.("कार्यक्रम खर्च - मागासवर्गीय 
कल्याण-वेतन व देशांतर्गत प्रवास खर्च") 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.२१.०४.२०२०, दि.८.०५.२०२०, दि.५.०६.२०२०, 
दि.६.०७.२०२० व दि.१०.०८.२०२०, दि.९.०९.२०२०, दि.७.१०.२०२०, दि.५.११.२०२० व दि. ०९.११.२०२०. 
शासन निर्णय- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १६ एप्रिळ,२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना 
विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी 
वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर 
वेळोवेळी निधी उपलब्ध करून दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयां अन्वये आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रम खर्चातील मागणी क्रमांक टी-५ मधील योजनांकरीता ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने 
(वेतन) या बाबींखाली संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना यापूर्वी ७० टक्के निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
आता माहे डिसेंबर मध्ये वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) ०१-वेतन व ३६- 
सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता एकूण अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७५ टक्के, बाब क्र. ११- देशांतर्गत 
प्रवास खर्च या बाबीकरीता २० टक्के मर्यादेत निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार 
यापूर्वी वितरीत निधी वजा जाता ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या बाबीकरीता उर्वरीत ५ टक्के व 
११-प्रवास खर्च याकरीता २० टक्के मर्यादेत संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्यास व खर्च 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. राज्यात कोरोना 
विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेता पुढील काही कालावधीसाठी राज्याची आर्थिक 
स्थिती गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. सदर निधीचा वापर नियमित वेतन 
अदायगीकरीताच करण्यात यावा. सद्यस्थितीत कोणतेही प्रलंबित दायित्व (Arrears) अदा करण्यासाठी वापर 
करण्यात येऊ नये. 


ey विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र. ५मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या 
शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षद. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१११७१७४०२९१२२४ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Ravindra Aute 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Tribal Development 


D i g a mM b a [ [ (0 ७ a 


2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a89 
d8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4 
Aute oar gman 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री आदिवासी विकास, यांचे खासगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री आदिवासी विकास, यांचे खासगी सचिव. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
७. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
८. उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती(सवी. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (का-६. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दिनांक: ०७ डिसेंबर,२०२० सोबतचे 
विवरणपत्र 
(रु. हजारात) 
अ. । मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष | बाब/उद्दिष्ट | सन २०२०-२१ | वितरित करण्यात | नियंत्रक अधिकारी 
क्र साठीची येत असलेली 
अर्थसंकल्पिय तरतुद 
तरतूद 
व्यि २ ३ sa 4 द 
मागणी क्रमांक टी-५ 
०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 
१ | (०१) (०१) आदिवासी विकास ie १0. ayooo.c0 आयुका, आदिवासी 
आयुक्तालय (२२२५ १३९३) विकास, नाशिक 
११-देशांतर्गत 
९०००.०० १८००.०० 
प्रवास 
२ | (०१) (५९) मुलांसाठी व मुलींसाठी आयुक्‍त, आदिवासी 
शासकीय वसतीगृह (राज्यस्तरीय ०१-वेतन ८५००००.०० ४२५००.०० | विकास र नाशिक 
योजना), (२३२५ डी७२५) ११-देशांतर्गत 
१५०००.०० ३०००.०० 
प्रवास 
3 | (०१ (६० आश्रमशाळा समूह ०१-वेतन ६७५००००.०० ३३७५००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
(राज्यस्तरीय योजना) (२२२५ ११-देशांतर्गत काता Deas विकास, नाशिक 
डी७३४) प्रवास न ७ 
४ | (02) (२४ अनुसूचित जमाती आयुक्‍त, आदिवासी 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती (२२२५ | ९१-वेतन २५००००.०० १२५००.०० | विकास संशोधन व 
४१२२) प्रशिक्षण संस्था, 
११-देश्ांतर्गत ४५४०.०० ४५४.०० | पुणे 
प्रवास 
टिप : यापूर्वी ११-प्रवास खर्च बाबीकरीता १० टक्के निधी वितरीत केला असल्याने २० टक्के 
च्या मर्यादेत उर्वरीत १० टक्के निधी वितरीत) 
एकुण (२२२५) ८४१८५४०.०० ४३०७५४.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


२४२५-सहकार 


जनजाती क्षेत्र उपय 


६ | (09) (०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी | ३६-सहायक २२८०६९.०० ११४०३.४५ | आयुक्त, 
आदिवासी विकास महामंडळाला = | अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
वित्तीय सहाय्य (२४२५ ०८५३) विकास, नाशिक 

७ | (09)(90) शबरी आदिवासी विकास | ३६-सहायक २२०००.०० ११००.०० | आयुक्त, 
महामंडळाला वित्तीय सहाय्य अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
(२४२५ १३५९) विकास, नाशिक 

एकुण (२४२५) २५००६९.०० १२५०३.४५ 
एकूण मागणी क्र.टी.५ ८६६८६०९.०० ४४३२५७.४५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


